कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 
गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय/ 
स्व-विनंतीने बदल्या-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०२१/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ (रोजगार), 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ : आयुक्तालयाचे क्रमांक कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(०१/१८)/१२३, 
दिनांक २३.०५.२०१८ चे पत्र 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील गट-क संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदली करण्यात येत आहे :- 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नावव सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापना शेरा 
क्र. पद कार्यालय द्यावयाचे कार्यालय 

१ | २ ३ a अ... | 4 

iz श्री.केडाव यो.धनगरे | खुद्द आयुक्‍तालय, नवीमुंबई | जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
वरिष्ठ लिपिक रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 

मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 

२ | श्री.संतोष खुद्द आयुक्‍तालय, नवीमुंबई. | जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
आ.पडघान, रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
वरिष्ठ लिपिक मार्गदर्शन केंद्र, बुलडाणा 

३ | श्री. मनोज जिल्हा कौड़ठाल्य विकास, जिल्हा कौड़ठाल्य विकास, स्व-विनंतीने 
शां.ळोखंडे रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
लिपिक टंकलेखक | मार्गदर्शन केंद्र, सातारा मार्गदर्शन केंद्र, अकोला 

७ । श्रीमती प्रि.ग.कणके | जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौड़ठल्य विकास, स्व-विनंतीने 
लिपिक टंकलेखक | रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 

मार्गदर्शन केंद्र, हिंगोली मार्गदर्शन केंद्र, परभणी 

५ श्रीमती अवंतिका जिल्हा कौशल्य विकास, कौशल्य विकास, रोजगार व स्व-विनंतीने 
सु.शेवते, लिपिक रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता आयुक्तालय, (रिक्‍त पदी) 
टंकळेखक मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी नवीमुंबई 

६ श्रीमती प्र.खं.मोरे जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
लिपिक टंकलेखक | रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 

मार्गदर्शन केंद्र, नंदूरबार मार्गदर्शन केंद्र, धुळे 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ (रोजगार), 


२. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास कळवावे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या स्वविनंती 
बदल्या असल्याने त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार पदग्रहण अवधीचा लाभ घेता येणार 
नाही 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०१४५९५३७८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
DN: c=IN, o=Maharashtra State Skill Development Society, ou=eOffice, 


. postalCode=400001, st=Maharashtra, 

S a n to ५ h V | t h a | Ro ka d e 25.4.20=ca575 Iffedbb0OSfdff34ab6ac #8319406 1483d7d35e201744e251360/7920a, 
seri cf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadc583d500fe489ceB727916e0 
bbe: sh Vithal Rokade 

Date: 2021.09.01 15:24:44 +05'30" 


(संतोष रोकडे ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री, कौडाल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

आयुक्‍त, Paired विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (Ica विकास, रोजगार व उद्योजकता 
AYA SATA A) 

६. अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
AYA SATA A) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 

आयुकतालयामार्फत) 

संबंधित कर्मचारी (plated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

निवड नस्ती. 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


